नव्याने मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या 
मा.मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांना कार्यालयीन 


दालनांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११९/प्र.क्र.७२/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १८ जून, २०१९ 
प्रस्तावना :- 
राज्य मंत्रीमंडळाचा दिनांक १६.६.२०१९ रोजी विस्तार करण्यात आला असून नव्याने १३ मा.मंत्री/ 
राज्यमंत्री महोदयांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत मंत्रालय मुख्य व विस्तार 
इमारतीमध्ये मा. मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी ९ दालने रिक्‍त आहेत. या Raa 
दालनांचे वाटप मा. मंत्री/ राज्यमंत्री महोदयांना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने 


शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


नव्याने मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या १३ मा. मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांपैकी ८ मा. मंत्री व १ मा. 
राज्यमंत्री महोदयांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शाविल्याप्रमाणे मंत्रालय व 
मंत्रालय विस्तार या इमारतीमध्ये कार्यालयीन दालनांचे वाटप करण्यात येत आहे. तसेच, सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र-ब मधील उर्वरित ४ राज्यमंत्री महोदयांना मंत्रालय इमारतीमध्ये कार्यालयीन दालने उपलब्ध 
होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात दालन व कार्यालय कार्यान्वित करण्याकरिता विधान भवन, मुंबई येथे जागा 
उपलब्ध करुन देणेबाबत महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई यांना विनंती करण्यात येत 
आहे. 


३. सदरहू शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६१८१५३३१११८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


adnya Prakash Sawant 


Digi 
Pp radnva DN ment OFM 6 
Adi epal it, postalCode=400032, 


13648ccfdd9424ee4584da4e7 2f3f6F0! 


A 5 
Pp fa ka S h Sawa nt bleaa220fc9de68f36473, cn=Pradnya Prakash Sawant 
Date: 2019.06.18 15:35:06 +05'30° 


(प्र. प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य 
२. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 


ral 


j6dfd6 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.७२/२०१९/२२ 


३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/ का.२१(अ)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. सर्व मंत्राळयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

११. सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा हहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, ASS रोड, 
मुंबई-०१. 

१४. उप अभियंता, दक्षिण उप विभाग, सा.बां.वि., मंत्रालय आवार, मुंबई. 

१५. उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय-३२. 

१६. अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.७२/२०१९/२२ 
TO ROS 


मा.मंत्री महोदयांना कार्यालयीन दाळन वाटपाचा तक्‍ता 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-११९१९/प्र.क्र.७२/२०१९/२२, दि. १८ जून, २०१९ चे सहपत्र. 


अ.क्र | मा.मंत्री | far | वाटप करावयाचे दाळन 
१ | श्री. राधाकृष्ण एकनाथराव की |] मंत्रालय विस्तार इमारत, ६ वबा मजला, 
विखे-पाटील दालन क्र.६०७. 
२ | श्री. जयदत्त सोनाजीराव | रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्रालय विस्तार इमारत, २ रा मजला, 
क्षीरसागर दालन क्र.२४१. 
3 | अँड. आशोष बाबाजी शेलार । शालेय शिक्षण, क्रोडा ब युवक । मंत्रालय मुख्य इमारत, १ ला मजला, (उत्तर 
कल्याण बाजू), दालन क्र. १०३. 
४ | डॉ. संजय श्रीराम व॒ कामगार, विमुक्‍त , भटक्या | मंत्रालय विस्तार इमारत, ५ बा मजला, 
जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष | दालन क्र.५०२. 
मागास प्रवर्ग कल्याण 
५. | डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू ख सामाजिक न्याय मंत्रालय विस्तार इमारत, ३ रा मजला, 
दालन क्र.३१६. 
६ ।डॉ.अनिलसुखदेवरावबोडे |कृषी | मंत्रालय मुख्य इमारत, ६ वा मजला. 
७ | डॉ.अशोक रामाजी उइके वासी विकास मंत्रालय विस्तार इमारत, २ रा मजला, 
दालन क्र.२०७. 
८ | डॉ. वब जयवंत सावंत । जलसंधारण मंत्रालय मुख्य इमारत, ५ बा मजला (दक्षिण 
बाजू). 
९ | श्री. जयकुमार जितेंद्रसिह रावल अन्न ब औषध प्रशासन, पर्यटन व | मंत्रालय विस्तार इमारत, २ रा मजला, 
राजशिष्टाचार, दालन क्र.२०१, २०२, २१२. 
अ.क्र | mnt | विभागा | 
१ | डॉ.परिणय रमेश फुवे पार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक । मंत्रालय मुख्य इमारत, ३ रा मजला (दक्षिण 
उपक्रम वगळून), वने, आदिवासी | बाजू), दालन क्र.३०१. 
बिकास 


विवरणपत्र-ब 


विधान भवन, मुंबई येथे कार्यालयीन दालन वाटप करावयाच्या मा.राज्यमंत्री महोदयांच्या नावाची यादी 


शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११९/प्र.क्र.७२/२०१९/२२, दि. १८ जून, २०१९ चे सहपत्र. 


अ.क्र | amet |. विभागा .._| 
१ | श्री.योगेश अमृतलाल सागर नगरविकास 
२ | ait. अविनाश शरद महातेव सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य 
3 | श्री.संजय (बाळा) विश्‍्वनाथराव भेगडे | कामगार, पर्यावरण, मदत व पुनर्वसन, भूकंप YAS 
४ | श्री.अतुल मोरेश्वर सावे उद्योग व खनिकर्म, अल्पसंख्याक विकास आणि वक्फ 


38 ok ok 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


